औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
नेहरूनगर (कुर्ला) येथील दूरध्वनी, 
वीज व पाणीपट्टी-०६ खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन ज्ञापन क्र. औप्रशि-२०१८/प्र.क्र.३१/का.८ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २५ ऑक्टोबर, २०१९. 
संदर्भ:- 
१) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.आयटीआय-२००९/(११/०९)/व्यशि-३, 
दि. २९ ऑगस्ट, २००९ व दि.२१ ऑगस्ट, २०१०, 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दि.१७ एप्रिळ, २०१५, 
३) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांचे पत्र 
क्र.१२/नियोजन/प्रमा/प्र.क्र.८९/२, दि.१८ एप्रिल, २०१९. 


संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये "राज्यातील ४३ अल्पसंख्याक बहुल भागातील विद्यमान 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत दुसरी/ तिसरी पाळी सुरू करणे” योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आलेली 
आहे. 


संदर्भ क्र.३ येथील पत्रान्वये संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांनी 
सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षातील दूरध्वनी, वीज व पाणीपट्टी-०६ची एकूण रू.२,०५,९३०/- रकमेची ६ 
देयके सन २०१९-२० मध्ये उपलब्ध अनुदानातून वितरीत करण्यास प्रशासकीय व वित्तीय मंजूरी देण्याची 
शासनास विनंती केली आहे. 
२. वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.११६/२०१९/व्यय-१, दि.४ मे, २०१९ अन्वये प्राप्त 
मान्यतेस अनुसरून:- 

वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयामध्ये प्रसिध्द केलेले वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका-१९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-एक, अंतर्गत नियम क्र.४० (१) अन्वये सन २०१८-१९ या वित्तीय 
वर्षातील दूरध्वनी, वीज व पाणीपट्टी-०६ची एकूण रू.२,०५,९३०/- रकमेची खालील ६ देयके सन २०१९- 
२० मध्ये उपलब्ध अनुदानातून वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. दिनांक देयक क्रमांक रक्‍कम 


(१) ०३.०७.२०१८१८१९॥-८//०१५८२३९२ रू.४५,८९७/- 


(२) १५.०९.२०१८ १८१९-७//०४७२७५७ रू.३२,०२१/- 


झासन ज्ञापन क्रमांकः औप्रशि-२०१८/प्र.क्र.३१/का.८ 


(3) 9G 08 .209Z १८१९॥-//०४७७३९० रू.३०,२९१/- 
(४) ०७.१०.२०१८ १८१९-॥//०५५२१९४ रू.३६,६७७/- 
(4) 94.99.2092 १८१९|-₹//०७०४४४३ रू.३०,२६२/- 
(६) २६.११.२०१८१८१९-॥//०७५८८७० रू.३०,७८२/- 

एकूण रू.२,०५,९३०/- 


३. सदरचा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, 
२००-इतर कार्यकम, राज्य योजनांतर्गत योजना, (००) (१६) अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी विद्यमान 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दुसरी व तिसरी पाळी सुरू करण्यासाठी सहाय्यक अनुदान, (२२३५ ए 
५३४)” या लेखाशीर्षाखाली ०६, दूरध्वनी, वीज, पाणी शुल्क या उद्दिष्टाखाळी अदा करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
४. प्रस्तुत ज्ञापन, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.११६/२०१९/व्यय-१, दि.४ मे, २०१९ व वित्त 
विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, दि.१७ एप्रिळ, २०१५ भाग 
पहिला, उप विभाग-एक मधील अ.क्र.४० (१) अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारास अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१९१०२५१७१९२६२९१४ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, [(9॥९५॥॥५. 

Sonavane 


(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
२. महालेखापाल, (लेखाव अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
३. प्रधान सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
४. संचालक (प्रशिक्षण),व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
५. प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (मांडवी व नेहरूनगर (कुर्ला) 
६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
७. संबधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, संचालक (प्रशिक्षण),व्य.शि. व प्र. संचाळनालय यांचे मार्फत 
८. वित्त विभाग, व्यय-१, 
९. निवडनस्ती. 
पृष्ठ २ पैकी २ 


